उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, कल्याण 
येथील नवीन इमारतीकरीता फर्निचर तयार 
करणे करिताच्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-१०२३/प्र.क्र.३५८/परि-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ३२ 
दिनांक : ०२ नोव्हेंबर, २०२३ 


वाचा :- 


परिवहन आयुक्त,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र H- HIST (04)/ न.क्र.०३/२०२२/ का-१० 
(१) जा.क्र.११६४४, दि.०४ ऑक्टोबर, २०२३. 
प्रस्तावना :- 
उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय,कल्याण या कार्यालयाचे नवीन इमारतीकरीता फर्निचर 


बनविण्यासाठी एकूण रु. २,१४,४२,१३२/- (अक्षरी रुपये दोन कोटी चौदा लक्ष बेचाळीस हजार VHal बत्तीस 
फक्‍त) इतक्या रकमेचे अंदाजपत्रकास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 
शासन निर्णय: - 

उपर्निर्दिष्ट वाचा येथील परिवहन आयुक्त कार्यालयाच्या प्रस्तावानुसार, उप प्रादेशिक परिवहन 
कार्यालय, कल्याण येथील नवीन इमारतीकरीता फर्निचर तयार करण्यासाठी एकूण रु.२,१४,४२,१३२/- 
(अक्षरी रुपये दोन कोटी चौदा लक्ष बेचाळीस हजार VHal बत्तीस फक्त) इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास 
arses तपशिलाप्रमाणे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, कल्याण येथील नवीन इमारतीकरीता फर्निचर तयार करणेसाठीच्या 
अंदाजपत्रकाचा तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे. 


Sr. Work Description Amount 
No.. 
1 Cost of Sub Work 16621807.76 
Corporation Charges 5% 831090.39 
Total GST Tax 18% 2991925.40 
Contengency 5% 831090.39 
Insurance 166218.08 
Total Estimated Cost 21442132.01 
Say Rs. 21442132.01 


(एकूण रु. दोन कोटी चौदा लाख बेचाळीस हजार, एकशे बत्तीस रुपये फक्त) 
३. सदर प्रशासकीय मान्यता खालील अटीच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 
।. ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतुदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक 
करुनच काम हाती घ्यावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-१०२३/प्र.क्र.३५८/परि-४दि. 02 नोव्हेंबर, 2023 


i, प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही - २०१३ 
/प्र.क्र.१७७/तां.क.१, दिनांक १०.०१.२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक 
तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

ii, सदर कामाच्या बांधकामाचा खर्च गृह (परिवहन) विभागाच्या उपलब्ध असलेल्या 
नियतव्ययामधून करण्यात येईल. 

४. नियोजित जागा ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुनच सदर कामाच्या निविदा सूचना 


प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 
४. सदर कामाची ई-निविदा करताना कामाचे तुकडे न करता एकत्रित निविदा प्रक्रिया 
राबविण्यात यावी. 
8. यासाठी होणारा खर्च “मागणी क्र.एच-८, मुख्य लेखाशीर्ष-४०५९, सार्वजनिक बांधकामावरील 


भांडवली खर्च (०१) कार्यालयीन इमारती (०८) परिवहन (योजनातंर्गत) (०८) (०१) मोठी बांधकामे (४०५९ 
०८२३) मोठी बांधकामे” या HERNIAS) उपलब्ध असणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


५. सदर शासननिर्णय, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग पहिला, उप विभाग पाच, महाराष्ट्र 
सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिका अंतर्गत परिच्छेदाखाळील प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय 
अधिकारमधील परिच्छेद क्र.१३४ (१),१३४ (२) आणि १३४ (३) मधील वित्तीय अधिकारांच्या वित्तीय मर्यादा व 
अटीमध्ये सुधारणा करण्याबाबतचा वित्त विभाग, शासन निर्णय दि.२०.०९.२०१९ मधील अ.क्र.१,परिच्छेद 
क्र. १३४ (२) अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३११०२१६२२४८५३२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SARIKA MENDHE GANVIR 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=355d31dOcf7bf8d02352945a1 1a765b0f536fe1 adfdOfff4aad 
6f9dd87f3d76b, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


G A N Vi R serialNumber=D50DB68513E91376BA0547B675FDF1B1F3E1AB7210 
46013C8F2C377536F96AC5, cn=SARIKA MENDHE GANVIR 
Date: 2023.11.02 16:22:49 +05'30' 
(सारिका मेंढे ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव 

मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 

महालेखापाल (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, 9/2, मुंबई /नागपूर 
अपर मुख्य सचिव,गृह (परिवहन) विभाग,मंत्रालय यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


Cc Av A  -0 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-१०२३/प्र.क्र.३५८/परि-४दि. ०२ नोव्हेंबर, 2023 


५. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

६. परिवहन उप आयुक्त (निरीक्षण/लेखा), परिवहन आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई 
७. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी,मुंबई 

८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

९. जिल्हा कोषाधिकारी, जिल्हा ठाणे 

१०. कक्ष अधिकारी (बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

99. निवडनस्ती (परि-४) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


